महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना 
रेशीम संचनालयासह कृषी विभाग व पंचायत 
विभागामार्फत राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
नियोजन विभाग, (रोहयो प्रभाग) 
शासन निर्णय क्रमांक- रेशीम - २०२२/प्र.क्र. ७०/रोहयो-५ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक -०६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : १. शासन निर्णय क्रमांक - मग्रारो २०१३/प्र.क्र.१३७/मग्रारो-१, दिनांक ०४ मार्च, २०१४. 
२. शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो २०१४/प्र.क्र.७९/मग्रारो-५, दिनांक १० एप्रिल, २०१५. 
३. शासन निर्णय क्रमांक- AIRY २०१४/प्र.क्र.9९/मग्रारो-५, दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०१५. 
४. शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो २०१४/प्र.क्र.७९/मग्रारो-५, दिनांक ३१ मार्च, २०१६. 
५. शासन निर्णय क्रमांक- फळबाग २०२१/प्र.क्र.६३/मग्रारो-५, दिनांक ३० मार्च, २०२२. 
६.आयुक्त मनरेगा नागपूर यांचे पत्र क्र. आयुक्‍तालय/कृषी/१८६१/२०२३ दि.१०.५.२०२३ 


प्रस्तावना - 

संदर्भ क्र १ च्या शासन निर्णयानुसार बीड, जालना व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये 
प्रायोगिक तत्त्वावर तूती लागवडीस सुरुवात करण्यात आली. तेथे दिलेल्या उद्दिष्टाच्या दीडपट पेक्षा 
अधिक लागवड करून शेतकऱ्यांनी तूती लागवडीस प्रचंड प्रतिसाद दिला. त्यानंतर संदर्भ क्र २ च्या 
शासन निर्णयानुसार नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्य़ात तर क्र ३ च्या शासन निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यात तूती 
लागवड कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

मागील वर्षी कोषाचे दर रू २५० प्रतिकिलो ते रू ९०० प्रतिकिलो होते. यावरून लक्षात येईल की 
कोष दरामध्ये मोठ्याप्रमाणात चढ उतार असते. रेशीम उद्योगात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 
बाजारातील अज्ञा धोक्यांचा सखोल अभ्यास करूनच या क्षेत्रात शिरावे. तसेच कीटक संगोपनाचे 
तंत्रज्ञान अवगत करावे. सध्या मजुरीच्या दरामध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे घरातील व्यक्‍ती या उद्योगांमध्ये 
असल्यास जास्त फायदा होतो. Gel लागवडीची एक चांगली बाब की तूतीचा पाळा दुधाळ जनावरा 
करता सुद्धा आणि बंधिस्त बकरी पालन करता उपयुक्त आहे. तुतीच्या पाल्यामध्ये प्रथिने जवळपास 
२५% पर्यंत असते. त्यामुळे दुधाच्या फॅट मध्ये सुद्धा वाढ होते फक्त सुरुवातीस नवीन जनावरे खाणार 
नाही त्यांना चव लागणे करता सुरुवातीस इतर गवतासोबत किंवा इतर चाऱ्यासोबत तुतीचा पाला 
दिल्यास तुतीचा पाला खाण्याची सवय ळागते आणि एकदा की सवय लागली की नंतर इतर कुठलाही 
चारा द्यायची गरज भासत नाही . समजा फांदी जाड झाल्यास त्या फांदीची साल सुद्धा सोळून जनावर 
खाते. तुतीचे लागवड चारा पीक म्हणून केल्यास पहिली कटिंग मिळायला जवळपास तीन महिने लागेल 
नंतर प्रत्येक ४५ ते ६० दिवसांमध्ये चांगला तुतीचा पाला चाऱ्याकर्ता उपलब्ध होऊ शकते. तसेच रेशीम 
कीटकांची विस्टा सुद्धा एक पौष्टिक खाद्य म्हणून जनावरांना देऊ शकतो सुरुवातीस कीटकांची विस्टा 
कीटक संगोपन गृह मधून गोळा करून हवेशीर सुकवावी नंतर गुरांना देण्या अगोदर स्वच्छ पाण्यामधून 


पृष्ठ ८ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः रेशीम - २०२२/प्र.क्र. ७०/रोहयो-५ 


तिला काढावी त्यावर थोडे गव्हाचे किंवा ज्वारीचे पीठ आणि मीठ चा मिश्रण करावे लागते. गुरांनी चाटून 
बघितल्यास त्यांना चव लागल्यानंतर संपूर्ण मिश्रण अगदी आवडीने खातात यामुळे सुद्धा प्नुखाद्यावरला 
खर्च थोड्या प्रमाणात कमी होऊन दुधाचे फॅट वाढण्यास मदत एकदा गुरांना सवय लागल्यावर जनावरे 
तूतीचा पाळा आणि रेशीम कीटकांची विस्टा आवडीने खातात. 
आतापर्यंत राज्यात साधारण १५,००० एकर तूती लागवड करण्यात आली असून क्षेत्रीय 
पातळीवर मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. क्षेत्रिय स्तरावर रेशीम उद्योगाकरीता चांगली मागणी आणि केंद्र 
शासनाचा निधी उपलब्ध असूनही ही योजना राज्यात पाहिजे त्या प्रमाणात राबविण्यात येत नाही. रेशीम 
संचळनालयाकडे क्षेत्रिय आस्थापना कमी हेच त्यास प्रमुख कारण आहे. क्षेत्रिय स्तरावरुन प्राप्त 
मागणीच्या अनुषंगाने रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचलनालयासह कृषी विभाग व पंचायत 
विभागामार्फत राबविण्याबाबत खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना संपूर्ण 
राज्यात रेशीम संचनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबविण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
तूती लागवडीसाठी देण्यात यावयाच्या अनुदानाचा तपशील सोबतच्या परिशिष्ट ३ व रेशीम 
किटक संगोपनगृह साठी अनुज्ञेय अनुदानाचा तपशील परिशिष्ट ४ प्रमाणे राहील. 
या योजनेची कार्यपध्दती, लाभार्थी निवड व तद्‌नुषंगिक बाबी संदर्भ क्र ४ च्या शासन 
निर्णयाप्रमाणे राहतील. 
लागवडीचे क्षेत्र मर्यादा- 
तूती लागवडीसाठी कमीत कमी १ एकर व जास्तीत जास्त ५ एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा 
राहील. 
२. रेशीम किटक संगोपनगृह - 
लागवडी क्षेत्र कितीही असले तरी प्रत्येक लाभार्थ्यास परिशिष्ट '४' प्रमाणे ५० फुट लांबी व २२ 
फुट रुंदीचे किटक संगोपनगृह अनुज्ञेय राहील. 
मार्गदर्शक सूचना --- 
३. लाभधारक निवड पध्दती 
३.१ या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्याकरिता गावात दवंडी देऊन/ गावात उपलब्ध असलेले सर्व 
व्हाट्सएप ग्रुपमध्ये माहिती देऊन सर्व इच्छुक व्यक्‍ती पर्यंत माहिती पोहोचवायची आहे. अर्ज 
करण्याकरिता ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक महसूली गावात २४ तास अर्ज टाकता येईल अज्ञा 
ठिकाणी 'अर्ज पेटी' ठेवावयाची आहे. शक्‍य तेवढे असे "अर्ज पेटी" सार्वजनिक इमारत जसे 
अंगणवाडी, झाळा, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर येथे लावण्यात यावी. शिवाय ऑनलाईन अर्ज 
करण्याची व्यवस्था सुद्धा करण्यात यावी. 
३.२ इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र अ- अर्जाचा नमूना व ब- संमती पत्र सोबत 
जोडले) ऑनलाईन किंवा "अर्ज पेटीत" टाकावे. त्यात फळबाग/ फूलपिकाचे कार्य ग्रामपंचायत 
किंवा फलोत्पादन (कृषी) विभाग यापैकी कोणाकडून राबविण्यात रस आहे याचा स्पष्ट उल्लेख 


शासन निर्णय क्रमांकः रेशीम - २०२२/प्र.क्र. ७०/रोहयो-५ 


लाभार्थ्यास करावा लागेल. ऑनलाईन व्यवस्था तयार झाल्यावर लाभार्थ्याने हाक्य तोवर 
ऑनलाईन अर्ज करावा. 

३.३ "पत्र पेटी" दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य 
ग्रामपंचायतीचे असेल. हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार 
सेवक यांच्या मदतीने करेल. याप्रमाणे मग्रारोहयोच्या सर्व मागण्या ऑनलाईन भरले जातील ही 
जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार असलेले तांत्रिक सहाय्यकाची राहील. वेळ प्रसंगी 
तांत्रिक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईनसाठी डाटा एंट्री करावी लागली तरी त्यांनी ती करावी. 

३.४ वरील प्रमाणे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज ग्रामपंचायतीस/ ग्रामसेवकास ऑनलाईन पद्धतीने 
उपलब्ध करून दिले जातील. या सर्व अर्जांना ग्रामसभेची मंजूरी प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी 
ग्रामसेवकाची राहील. 

३.५ ग्रामपंचायत/ ग्रामसभा मंजुरी :- मग्रारोहयोच्या कार्यपध्दती प्रमाणे कोणाला व किती ory 
घेता येईल याबाबत निर्णय ग्रामसभेत घेणे आवश्‍यक आहे. तथापि, ०५ ऑगस्ट, २०२० तसेच ०२ 
सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या झासन निर्णया प्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्याची निवड 
करता येते. योग्य प्रचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस 
त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेत अवलोकनार्थ ठेवण्यात यावे. 

३.६ लेबर बजेट:-१५ जुलै ते ३० नोव्हेंबर याकालावधी मध्ये आलेले सर्व अर्ज मंजूर करून त्या 
वर्षाचे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ठ करावे. 

३.७ पूरक लेबर बजेट :- तसेच ज्या लाभार्थ्यांची नावे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट झाली नाही व 
सदर लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत, san लाभार्थींना योजनेचा लाभ 
मिळण्याकरिता पूरक लेबर बजेट तयार करावे. त्याकरिता दिनांक १ डिसेंबर ते पुढील वर्षाचे १४ 
जुलै पर्यंत "अर्ज पेटीत" किंवा ऑनलाईन प्राप्त अर्जांना त्या त्या महिन्यांचे पंचायत सभेत मान्यता 
देऊन पंचायत समितीस मान्यतेसाठी पाठवावी. तसेच त्यापुढील होणाऱया ग्रामसभेत सदर 
यादीस अवलोकनार्थ प्रस्तुत करण्यात यावे. 

३.८ ग्रामपंचायतीची मान्यता प्राप्त झाल्यावर सदर कामास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येऊन रेशीम उद्योग विकास योजनेंतर्गत काम सुरू करावेत. हे कार्य शेतकऱ्यांनी 
दिलेल्या पसंतीनुसार पंचायत विभाग/ कृषी व फलोत्पादन विभाग तसेच वृक्ष लागवड समाजिक 
वनीकरण विभागामार्फत करण्यात यावे. मात्र त्या कामावर खर्च जिल्हा स्तरीय समितीची 
मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर करावे. 

३.९ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेने 
शेल्फवर कामे मंजूर करावयाचे आहेत. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त कामांना 
जिल्हा स्तरीय समितीच्या माध्यमातून शोल्फवर घेण्यात यावे. तथापि, यासाठी कार्योत्तर मंजूरी 
घेण्याचे प्रावधान ठेवण्यात येत आहे. 

योजनेचा लक्षांक: पुढील ५ वर्षात राज्यात तूती लागवडीचा लक्षांक एक लक्ष एकर (४०,००० 
हेक्‍टर) ठरविण्यात येत आहे. वेग वेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये रेशीम उद्योगास येणाऱ्या यशाचे प्रमाण 
पाहता सर्व जिल्ह्यांना सारखेच लक्षांक न ठेवता जिल्ह्यांचे कामगिरी पाहून विविध जिल्ह्यांचे 
लक्षांक रेशीम संचनाळलयाने ठरवावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रेशीम - २०२२/प्र.क्र. ७०/रोहयो-५ 


(४) प्रशिक्षण - 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम 


संचनालयाच्या धर्तीवर कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबविण्यात येत असताना कृषी व पंचायत 
विभागातील संबंधित सर्व अधिका-यांना प्रशिक्षण असणे आवश्‍यक आहे. त्याकरीता संबंधित जिल्ह्यातील 
रेशीम संचनालयतील क्षेत्रिय अधिकारी यांनी प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील. 


प्रशिक्षणाचे आयोजन कृषी विभागाने त्याच्याकडील उपलब्ध कृषी विज्ञानकेंद्रे, कृषी 


चिकित्सालय, कृषी विद्यापिठे तसेच कृषी विभागाशी संबंधीत प्रशिक्षण संस्था येथे आयोजन करावे. 


पंचायत विभागांतर्गत प्रशिक्षण केंद्रांच्या सुविधेचा उपयोग करण्यात यावा. सदर प्रशिक्षणामध्ये रेशीम 


संचनालयातील क्षेत्रिय अधिका-यांना Areas करण्याची जबाबदारी राहील. 
५) अंडपुंज - 


१. कृषी विभाग, पंचायत विभाग व रेशीम संचनालय यांनी समन्वयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तुती लागवड केलेल्या शेतक-यांना अंडपुंजाची पुरवठा 
करण्याचे नियोजन करण्यात यावे. 

२. कृषी विभाग व पंचायत विभागाने निवडण्यात आलेले लाभार्थी यांची माहिती रेशीम 
संचनालयाकडे सूपूर्त करण्यात यावी. जेणेकरुन रेशीम विभागास सदर लाभार्थ्यांना रेशीम 
अंडपुंज पूरवठा करण्यासाठी नियोजन करता येऊ शकते. 

३. केंद्रिय रेशीम मंडळ व मान्यताप्राप्त अंडपुंज निर्मीती केंद्राकडे मागणी नोंदवून पुरवठा करणे 
आव्यक राहील. 

४. रेशीम संचनालयाच्या समन्वयाने तीनही विभागांचे लाभार्थी होतक-यांसाठी अंड:पुंजाच्या 
मागणी नोंदविण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसीत करण्यात यावी. 

५. रेशीम संचनालयाने अंडपुंज निर्मिती करण्यासाठी शासकीय व खाजगी क्षेत्राचा सहभाग 
वाढविण्याबाबतची कार्यवाही करावी. तसेच कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत सदर 
कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या वाढल्यास संबंधित विभागामार्फत अंडपुंज निर्मितीकरीता 
उपाययोजना करणे आवश्यक राहील. 


६) अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता :- 


ग्रामसभेने लाभार्थ्यांची निवड अंतिम केल्यानंतर रेशीम ळागवड योजना गतीने ward 


करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर जबाबदारी खालीलप्रमाणे राहतील. 


अ.क्र. विषय विभाग व संबंधित अधिकारी 
कृषी विभाग ग्रामपंचायत पंचायत समिती रेशीम विभाग 
La अंदाजपत्रक तयार | कृषि सहाय्यक तांत्रिक ग्रामपंचायत संबंधित तांत्रिक अधिकारी 
करणे सहाय्यक (पं.स.) | अधिकारी/कर्मचारी रेशीम विभाग 
२ तांत्रिक मंजूरी मंडळ कृषी कृषी अधिकारी | कृषी अधिकारी (पं.स) | जिल्हा रेशीम विकास 
प्रदान करणे अधिकारी (पं.स) अधिकारी श्रेणी १/२ 
३ | प्रशासकोय मान्यता | तालुका कृषी गट विकास गट विकास अधिकारी | जिल्हा रेशीम विकास 
देणे अधिकारी अधिकारी अधिकारी श्रेणी १/२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रेशीम - २०२२/प्र.क्र. ७०/रोहयो-५ 


७. प्रस्तुत शासन निर्णयामध्ये विहित करण्यात आलेल्या सुधारणांसह दिनांक ३१.०३.२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राबविण्यात येईल. 
Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६१७०१४८७३१६ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सोबत : - परिशिष्ट- १ (अर्जाचा नमुना), परिशिष्ट - २ (संमतीपत्र) तसेच परिशिष्ट - ३ व परिशिष्ट - ४. 


प्रत, 


१०, 
११, 
१२. 
१३. 
१8. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


Digitally signed by SANJANA PRADEEP KHOPDE 

S A N J A N A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=162267a166279e5 1 cd3f1cc6e10b61ce9868a859260 
375a1bba3e5f88931d998, 
pseudonym=291 1D7031787EE13B33E937FE23AAB741D424 
1E4, 
serialNumber=5835A30DD240A2D86C82FB33FB5D7BCBF51 


3D6EBBB4EFF8873D4E0AECC934DB5, cn=SANJANA 
PRADEEP KHOPDE 


Date: 2023.09.06 17:15:50 +05'30' 


(संजना खोपडे ) 
उप सचिव (रोहयो) महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय मुंबई 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 

महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर 
सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर 

आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी नियोजन विभाग (रोहयो) 
सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

निवड नस्ती रोहयो-५. 


शासन निर्णय क्रमांकः रेशीम - २०२२/प्र.क्र. ७०/रोहयो-५ 


प्रति, 


परिशिष्ट - १ 
(योजनेअंतर्गत लाभ घेण्याकरिता अर्जाचा नमुना? 


ग्रामसेवक, 


विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांतर्गत रेशीम उद्योग विकास / तुती 


लागवडसह किटक संगोपनगृह बांधकाम योजनेचा लाभ घेण्याबाबत........ 


संदर्भ : शासन निर्णय, नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना कक्ष) क्र. रेशीम-२०२२/ 


प्र.क्र.७०/मग्रारो-०५ दिनांक -................. 


मी माझ्या स्वत:च्या मालकीच्या जमीनीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 


अंतर्गत संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार रेशीम उद्योग विकास / तुती लागवड करु इच्छित आहे. मी 
धारण केलेल्या जमीनीसंबंधी माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 


Cs 


त: 


२ 
ळे; 
tof 


oS ec he ica | ee ee 

> UN . कच नोलंका a e (See eee 
जॉबकार्ड क्रमांक ------------- 

. लाभार्थ्यांची वर्गवारी (अनु. जाती / अनु. जमाती / भटक्या जमाती / निरधिसूचित जमाती 


(विमुक्त जमाती) / दारिद्रय रेषेखाळील इतर कुटूंबे / स्त्री कुटुंबप्रमुख असलेली कुटूंबे / 
जमीन सूधारणांचे लाभार्थी / प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण योजनेखालील लाभार्थी / 
अनुसुचित जमातीचे व इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्के मान्य करणे) अधिनियम, २००६ 
(२००७ चा 2) खालील पात्र लाभार्थी/ इतर. (योग्य वर्गवारीत [खूण करावे). 


५. लाभार्थ्याच्या नावे जमीन- ८-अ प्रमाणे एकूण क्षेत्र: ------------------ हे. लागवडीचा 
भूमापन क्रमांक ------------------ q card aay -------------- हे. 
६. संयुक्‍त खातेदार असल्यास अर्जदाराच्या हिऱ्याचे प्रमाणानुसार क्र. ४ नुसार लागवड 
करावयाच्या जमिनीचे भूमापन क्रमांक -------------- वत्याचे होत 55 हे 
७. रोजगार हमी व्यतिरीक्त इतर शासकिय योजने अंतर्गत पुर्वी फळबाग /फुळलपिके /वृक्ष केली 
असल्यास तपशिल 
गट गटाचे क्षेत्र (हे.) लागवड क्षेत्र (हे. | लावलेल्या झाडांची संख्या 
अ. । क्रमांक 
क्र. 
२ ३ 8 4 


जमीनीचा प्रकार (हलकी/ मध्यम/ भारी/ कातळ/ पडीक) (योग्य बाबींवर O खूणा करा.) 


शासन निर्णय क्रमांकः रेशीम - २०२२/प्र.क्र. ७०/रोहयो-५ 


९. माझ्या शेतावर रेशीम विकास योजनेंतर्गत तूती लागवड 


रेशीम संचनालय/ कृषी व फलोत्पादन/ पंचायत 


विभागामार्फत करण्यात यावे. (वरील पैकी एकावर |] खूण करा.) 

१०. उपलब्ध असल्यास ओलिताचे साधन 
(विहीर, लिफ्ट, कॅनॉल, नदी) (योग्य बाबींवर] खूण करा.) 
११. बॅँक खात्याचा तपशिल - (बँक पासबुक मध्ये खाता क्रमांक व IFSC CODE असलेल्या पान 
तसेच शेवटचा transaction चा/ चेक बुक असल्यास त्याचे ही, 59 copy/ Scan copy जोडणे 
आवड्यक) 


वकेचे नोव ee ee खते क्रमाक eee 
Alo? See er IFSC CODE eestor 


शासनाने विहीत केलेल्या नियम व अटीप्रमाणे वर नमूद केलेल्या झाडांची लागवड करेल. तसेच 
मी स्वत: / माझे कुंटूबातील कार्यक्षम व्यक्‍ती या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील 
प्रमाणित मजूर म्हणून घोषित करेल. रोपे लागवड केल्यानंतर त्यांची सुयोग्य जोपासना व संरक्षण करेल. 
तेव्हा मला सदर योजनेत सहभागी करुन घ्यावे, ही विनंती. सोबत ७/१२ उतारा व ८-अ जोडला आहे. 


आपला विश्वासू 
स्थळ : (शोतकऱ्याचे नाव व सही / अंगठा) 
दिनांक : 


शासन निर्णय क्रमांकः रेशीम - २०२२/प्र.क्र. ७०/रोहयो-५ 


परिशिष्ट - २ 


वरील प्रमाणे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी निगडीत रेशीम उद्योग विकास/तुती 
लागवड योजनेअंतर्गत मी अर्ज केला आहे. त्यास मंजूरी मिळाल्यास त्याकरीता माझ्या / आमच्या 
मालकीच्या/ जमीनीवर ही योजना राबविण्यास संमती देत आहे / आहोत. 


१, 


(> 
ae 


र्‌. 


सदरची योजना राबविण्याकरीता मी स्वत: / माझे कुटुंबातील कार्यक्षम व्यक्‍ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील प्रमाणित मजूर म्हणून घोषित करीत आहे / आहोत. या योजनेकरीता 
होणारी सर्व कामे प्रामुख्याने पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझी किंवा जॉबकार्ड धारक मजूरांकडून 
करुन घेण्याची जाबाबदारी माझी/ आमची राहील. 


. योजनेअंतर्गत आवश्यक कलमे/ रोपांची वाहतूक मला स्वत: करावी लागेल याची मला कल्पना 


देण्यात आलेली असून मला ते मान्य आहे. 


. झाडांची लागवड केल्यानंतर हप्ता रक्‍कम मिळण्यासाठीचे पात्रता निकष मला अवगत करुन देण्यात 


आलेले असून ते मला मान्य राहतील. 


. या योजनेचे नियम व अटी मला बंधनकारक आहे व त्यानुसार मी कलमा/ रोपांची लागवड / 


संगोपन/ संरक्षण करीन. 


. सदर योजनेअंतर्गत एकूण क्षेत्राप्रमाणे व नमुन्याप्रमाणे शासनाने प्रतिवर्षी मंजूर केलेल्या मर्यादेच्या 


प्रमाणकापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास तो खर्च मी / आम्ही स्वत: करील. 


. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी निगडीत रेशीम उद्योग विकास / तुती लागवड 


योजनेची माहिती मला/ आम्हाला मान्य असल्याचे कबूल करुन त्या प्रमाणे करारपत्रावर सहया 
केल्या आहेत. 


a योजनेअंतर्गत शासन वेळोवळी जे बदल करेल अथवा अटी घालेल त्या अटी / बदल मला / 


आम्हाला मान्य राहतील. 


. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास / तुती ळागवड 


योजनेमध्ये समाविष्ट करून /घेण्याकरीता मी /आम्ही दिलेळा तपशील ७/१२ चे उताऱ्याप्रमाणे 
बरोबर आहे. 

AV आम्ही संयुक्‍त खातेदार असून माझ्या/ आमच्या हिऱ्याच्या भूमापन क्र............. मध्ये हेक्‍टर 
क्षेत्रावर लागवड करण्यास परवानगी दिल्यास वरील सर्व अटी मला/ आम्हाला मान्य राहतील. 


ठिकाण- सही /अंगठा 
दिनांक - (लाभार्थ्याचे नाव) 
साक्षीदार- 


१, 
२. 


र = | > | a ae 
हीओ |. ‘ ॥॥!६6%१: 
| | १14 मि | ् 
कर 1 Al aT} : 
rt = 4 i at 
७ 1८1 i 
‘ | oe क 
Hg i i 
शि | Ae 
अ |. 
uF = H 
j 
र 


i 
is) b 
Sy 3 at 


pega ns 


{ 
| 


र 
4 र 
| 
4 

r 


4 


pet 


कामाचा लपशोल 


NONI १०896. त: Urge ON 


१०.२... 4 1: 


शेडसाठी पाईप कापणे fee] वप १, 


सिमेंट पत्रे ऐवजी लोखंडी पत्रे, सिमेंट 


पु पाईप/कॉलम ऐवजी लोखंडी पाईप, अधिक 
मुल्याच्या वस्तु तसेच सिमेंट, वाळू करीता 
14 ईस्टीमेटपेक्षा जास्त खर्च शेतकरी ere 
३ करु शकतील 
6 
| विटा/ रेती/ सिमेंटच्या फलकावर योजनेचे 
[7 जनमाहिती फलक नाव शेतकरी नाव,कामाचा कोंड व एकुण 


RBH व अदा रक्‍कम नमुद असावी. 


me. ped ee | का... 
i यप 
टिप :- किटक संगोपन yer जिडनतोकरण 'साठी 


टंक संगोपनगृहामध्ये RAPE तसय २ 2.5-3 फुट उंचीचा $ 


बांधने आवश्यक आहे. 
यय xs 
RS सहा, त 
रेशीम संचालनालय, नागपुर रेशीम संचालनालय, नागपुर 
आयुक्त 
रॅशॉम क्ट नागपुर म.न.रे.गा. 


Avishattm regs\MGNREGA WeASheers 


